महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क 
विनियमन) अधिनियम, २०११ मधील 
तरतूदीनुसार निवड समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७/१९/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, विस्तार भवन, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- 
१) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११,दिनांक २१ मार्च, २०१४ 
२) अधिसूचना क्र. शाशैज्यु-२०१९/प्र.क्र.५७/१९/एसएम-६ दिनांक २५ फेब्रुवारी,२०२०. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ या अधिनियमातील कलम 
११ (१) मधील तरतूदीनुसार संदर्भ क्र.२ येथील दि. २५ फेब्रुवारी २०२० च्या अधिसूचनेन्वये पुनरीक्षण 
समितीवरील अध्यक्षपदी श्री ए.एम.ढवळे,सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय व शिक्षण सह 
संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची पदसिध्द 
सचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. या अधिनियमामधीळ कलम ७ (४) व ११(२) मधील 
तरतूदीनुसार विभागीय शुल्क नियामक समितीवरील व पुनरीक्षण समितीवरील इतर सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्यासाठी निवड समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) 2099 Helles कलम ७ (४) व ११ (२) मधील 
तरतूदीनुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे निवड समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


१) श्री ए.एम.ढवळे,माजी न्यायमूर्ती , उच्च न्यायालय -- sea 

२) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग -- सदस्य 

३) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग ळा सदस्य 
२. सदर समितीस सहाय्य करण्यासाठी उपसचिव (एस.एम-६) हे सदस्य सचिव म्हणून काम 
पाहतील. 
३. सदर समितीतील अशासकीय सदस्य यांचे मानधन, प्रवासभत्ता तसेच समितीस आवश्‍यक 


कार्यालयासाठी जागा, कर्मचारीवृंद मंजूर करण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


8. हे Beal तात्काळ परिणामाने अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशौशु-२०१९/प्र.क्र.५७/१९/एसएम-६ 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२२७१७४१२३५९२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUSHIL hee 


, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


(OaaSe36e9fa467a763047 1d3c500ceb35 


al er=1 beeS81 

3fbb37bfOb6dfe040: SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SUSHIL KHODWEKAR 

Date: 2020.02.27 17:43:39 +05'30' 


(सुशिल खोडवेकर, भा.प्र.से) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

३. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. श्री. ए.एम. ढवळे, माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय,मुंबई. 

६. आयुक्‍्त,शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. सहसचिव (शाळा व्यवस्थापन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. उप सचिव (एसएम-६), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उप सचिव (विद्यार्थी विकास), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.उप सचिव (शिक्षक/शिक्षकेत्तर), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.शिक्षण सह संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४.सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक. 

१५.सर्व शिक्षणाधिकारी 

१६.महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९.संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

२१.कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थसंकल्प-८/सेवा-५/सेवा-६, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (एस एम -६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


